मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ (बॅच-१ 
संशोधन व विकास अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर 
जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नरती करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र. ४२१ /बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : १८ जुले, २०२४. 


वाचा : 
१ शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांकः प्रमंग्रासयो-२००९/प्र.क्र. ११३/योजना- 
८, दि. ०९ सप्टेंबर २०१०. 
२) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक २८ 
ऑक्टोबर, २०१५. 
3) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक of 
जानेवारी, २०२२. 
४) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.४३६/बांधकाम-४, दिनांक १५ 
फेब्रुवारी २०२४. 
५) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः 
मु.अ./प्रमंग्रासयो/ १४९६, १५३५ व १५३६/२०२४ दि. ३०, ३१ मे, २०२४. 
शासन निर्णय : 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ (बॅच-१) संशोधन व विकास अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर 


जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नतती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या किंमतीस खालील नमुद 
केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


= विधान न्न लाच अंदाजित १० वर्षे देखभाल 
: पॅकेज लांबी मल 
सभा क्षेत्र , कामाचे नाव किंमत दुरूस्ती अंदाजित 
क्र. क्रमांक (कि.मी) 
/ तालुका (रू.लक्ष) किंमत (रू.लक्ष) 
१ | रामा-५१ लाडगाव भऊर ते जि. सीमा (/३-४८) ५.५०० ७५९.८७ ३३.१२ 
२ राममा -७५२। ते धोंदलगाव (VR-38) ८.५०० १२५८.६८ ५६.२५ 
३ राममा -७५२। हरिगोविंद खिर्डी (01-६८) ३.००० ४११.८५ १८.५९ 
रामा-२६ टुंनकी अंचलगाव बळेगाव मानेगाव 
8 ee ६.४०० ७१५.५२ ५९.१२ 
रामनगर रस्ता (ODR-29, ७३-१२) 
RD- 
५ ।वैजापूर/ शात राममा -७५२। भिसेवाडी रस्ता (VR-922) ४.८०० ६२९.६४ २७.४३ 
वेज गु ॥११२ | राममा -७५२ झोलेगाव ब्लॉक बॉर्डर पर्यंत रस्ता 
६ 3.030 ५६२.२९ २५.१५ 
(/१-०७) 
9 रामा-२६ लोणी वाकाळा रस्ता (0091-६५) ४.००० ५३५.०० २३.८४ 
J इजीमा-७२ ते वीरभद्रवाडी रस्ता हा गवना ane 
: 4. : 
(VR-&8) 
; रामा-६५ चिंचडगाव ते कनकसागाज का “eae ee 
(५१-६४) न न न 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र. ४२१/बांधकाम-४ 


विधान ल्क स्य अंदाजित १० वर्ष देखभाल 

अ. पॅकेज लांबी किंमत pate 
सभा क्षेत्र : कामाचे नाव किंमत दुरूस्ती अंदाजित 

क्र. क्रमांक (कि.मी) Rina 
/ तालुका (रू.लक्ष) किंमत (रू.लक्ष) 

शि रामा -२६ ते नारायणगाव राहटगाव रस्ता त ume bade 
fe) .O4O ढं पि 
(४१-५१ ate 
| ; प्रजीमा-३७ थापटी तांडा हिरापूर रस्ता eee ry, का 
(VR-9&(9) a न ; 
१२ ]ोकटा ते अलियाबाद तोंडोळी रस्ता (VR-2o) ६.६१० ६०१.२७ २६.९६ 
a रामा २६ ते वाघाडी अखातवाडा रस्ता गता wae i 
GY : : 
पैठण/ oe (VR-983) 
१४ | पैठण | AUR | रामा २११ राजापूर ते घारेगाव रस्ता (ODR-40) ४.१५० 204 (94 ४१.६६ 
6)१० | प्रजिमा ३४ ते Freund निलजगाव तांडा रस्ता 
१५ ३.७०० ४९७.४९ २२.३९ 
(VR-99) 
प्रजिमा ३७ गेवराई मर्दा तांडा गेवराई मर्दा 
१ ८.९५० १५१८.१५ ,६० 
भी कडेठाण खु. बक्षीची वाडी रस्ता (/॥३-१०४) ध्य a os 
रामा २६ ते अनंतपूर ज्ञानेश्वरवाडी रस्ता 
१७ २.७०० ३९९.७१ १७.८६ 
(VR-2&9) 
प्रजीमा-३५ ते सहस्रमुळी तोळानाईक तांडा रस्ता 
१८ ४.२१० ६०५.४० २७.२२ 
(VR-22&) 

प्रजीमा-४७ ते घारेगाव पिंप्री घारेगाव एकतुनी त्ता re OFF 

रस्ता (VR-4§) a च | 

२० प्रजिमा ३४ ते वडगाव खु. रस्ता (VR¥3) ४.३५० ७३९.०० ३१.९७ 

राममा २११ते बाळापुर ते राममा ५२ रस्ता (VR- 

२१ १.३०० १५३.४७ १२.६८ 

३४५) 

53 छत्रपती राममा २११ ते गांधेली ते राममा ५२ रस्ता न लक sees 
सं > भाजी .GOO र 2 
(VR-89) 

1 note इजिमा १४० (बाभूळगाव) ते केसापुरी रस्ता 

२३ | पश्चिम/ | AUR- (श२-११६) २.७५० ३९६.८६ १६.८७ 
छत्रपती es रामा २१५ ते लाखेगाव Fal तांडा रस्ता 

२४ | संभाजी ४.५५० 844.89 ४३.६० 

नगर (9131-४०) 

नगर | गाय 

रामा २६ ते रांजणगाव शोंदुरवादा रस्ता 

२५ ३.४०० ४८६.३० २१.५७ 

(0091-४०) 

बाबूळगाव ते खंडेवाडी नायगव्हाण हनुमंतगाव 
२६ रस्ता ९.१५० १८१६.०८ ८०.६२ 
(VR-09, २५५) 

ति प्रजिमा ३४ ते जांभळी - जांभळी तांडा - aes ae sens 

परदेशीवाडी रस्ता (VR-90) | | | 

२८ बाभूळगाव ते मारसावळी रस्ता (LR-2g, ५३-१६) ४.१०० ५५८.७४ २५.१० 

२९ प्रजिमा १०६ ते कान्होरी रस्ता (LR-34, ७३-२८) ३.१७० ४६३.८५ २०.६० 

रामा ४८ ते शहापूर 

30 २.४५० ३४२.७६ १५.२१ 

रस्ता (LR-88, १-२) 
“rast RD- बाभूळगाव रामा ४८ इजिमा १९ (आडगाव बु. 

३१ / ‘4 ee g ३( 3) 3.900 ४६९.५१ २१.१० 
फुलंब्री AUR- रस्ता (LR-82, VR-9§3) 

१०६ प्रजिमा १०६ ते रेलगाव वाणेगाव रस्ता 
२२ २.४०० ३३८.८० १४.९२ 
(LR-23, VR-24) 
टे राममा ७५३ एच डोंगरगाव ते दरेगाव दरी रस्ता शा ieee arr 
.५०० वि : 
(LR-24, VR-9¢§) : 
३४ आडगाव ते मालोदेवाडी रस्ता (LR-34, ५३-१६६) | ३.६०० ४९९.१० २२.२१ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र. ४२१/बांधकाम-४ 


विधान पंकज लांबी अंदाजित १० वर्ष देखभाल 
अ. पॅकेज लांबी किंमत दावि 
सभा क्षेत्र र कामाचे नाव किंमत दुरूस्ती अंदाजित 
क्र क्रमांक (कि.मी) किंमत 
/ तालुका (रू.लक्ष) किंमत (रू.लक्ष) 
a राममा २११ ते आडगाव चिंचोली रस्ता वी 000 व्वा 
4 फुलंब्री 1.९0 OQ. रष 
gees (ODR-3&) 
ह छत्रपती a i" प्रजिमा ५१ ते जळगाव फेरन दरेगाव रस्ता गि en soe 
: = ही 1). ४ 
संभाजी (/--७३) 
नगर /१०६ चा भालगाव Sag जडगाव रस्ता 
नगर राममा ५२ ते भालगाव टोनगाव जडगाव रस्ता 
३७ ७.३५० १२९१.७२ ५७.८० 
(VR-2219, २०५) 
३८ रामा -५२ पळसवाडी ते आखातवाडा (/३-७६) ३.५०० ५०२.२३ २३.९३ 
३९ | गार” वेरूळ ते शादुलवाडी (VR - ६०) ३.०३० ३८७.९३ १८.५० 
खुलता 
2 प्रजिमा- २० आझमपुरफाटा ते गायकवाडी वस्ती 
४ मंदिर र ४३१.५८ 4 
i ते गोरक्षनाथ मंदिर (VR-29) भी aes a 
१ राममा-७५३॥ ते टेंभापुरी (VR-904) ३.३०० ६२२.८८ २९.७४ 
RD- राममा-७५३॥ ते सारंगपूर नरसापूर 
४२ ३.५०० ४४७.०८ २१.३२ 
AUR- (VR-83) 
83 |. १११ भेंडाळा पखोरा रस्ता (VR-922) ४.२५० ५७०.१८ २७.१४ 
a शील्लेगाव (रामा ३९) ते गवळीशीवरा ते राममा ७५२ | 
४४ | गगापूर १०.००० १४५८.८३ ८३.७५ 
(VR-82, १७५) 
राममा-७५३॥ ते टोंगवस्ती ते जुने जामगाव 
४५ ५.१०० १०२३.०८ ४८.८३ 
(VR-92¢) 
४६ रामा-२१६ ते धामोरी खुर्द ते आरापूर (VR - 34) 3.900 ३५५.३८ १६.९२ 
एकूण ४६ कामे २०१.१५० | ३१८१३.४८ १४८६.०७ 
१. सदर कामे ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 


संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व 
शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 
कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक 
ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र. २३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच शासन पत्र क्रमांक मुग्रायो 
२०१९/प्र.क्र.७३/बांध-४ दिनांक २२ जानेवारी, २०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार प्रत्येक 
रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 
संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ Bear द्यावेत. 


प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 
करण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र. ४२१/बांधकाम-४ 


i) 


ii 


vi) 


vil) 


प्रस्तुत कामे ही मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ (बॅच-१) संशोधन व विकास अंतर्गत 
असल्याने प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत Vision Document-2020 मध्ये नमूद 
New Technology Initiative नुसार मार्गदर्शक सूचनांचे पूर्णपणे अवलंब करून सदरहू 
लांबीच्या रस्त्यासाठी Thin White Topping (TWT)/ Short Panel Concrete (SPC) dt 
धावपट्टी घेण्यात यावी. 

तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design 4 
Hydraulic Calculations Jaa: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावी. 

सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे व रस्त्यासाठी भुसंपादन 
करावे लागणार नाही याची खातरजमा करुन घ्यावी. खाजगी जमीन अथवा 
वनविभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक असलेल्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवु 
नयेत, याबाबत पुन:श्च खात्री करण्यात यावी. 

तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या wor हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जलविद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली जाण्याची शक्‍यता नाही किंवा अशा प्रकल्पांमुळे 
या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 

अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद केलेली 
असावी. 

प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/दर/दरपृथ:करण 
/रक्‍्कम/दरपृथ:करणातील गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य आहे. 
या संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी तत्सम 
यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. 

सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक 
प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 

सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून १० 
कि.मी.त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम SHAT तपासणी करुन दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार 
तरतुद केले बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ अभियंत्याची राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र. ४२१/बांधकाम-४ 


०२. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूळ यावरील भांडवली खर्च ०४, 
जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०१)(०१) मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ 
4443” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७१८१२१११०९९२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASHANT VINAYAKRAO PATIL. 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 

Pp RA S H A N T DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8c50542 
2af66a5628314537e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


V | N AYA K RAO Pp AT | L serialNumber=9524CAB2D5A858B4A01FF72F5CAESFDDC4F8C964 
F3AFC6B6249294AD88EC870D, cn=PRASHANT VINAYAKRAO PATIL 
Date: 2024.07.19 11:08:58 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. विधानसभा व मा.विधानपरिषद, सदस्य. विधानमंडळ, मुंबई. 
) प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर. 
) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, छत्रपती संभाजीनगर. 
) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 
) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, छत्रपती संभाजीनगर. 
) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, छत्रपती संभाजीनगर 
विभाग, छत्रपती संभाजीनगर. 
९) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.),महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, छत्रपती संभाजीनगर. 
१०) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, छत्रपती संभाजीनगर. 
११) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, छत्रपती संभाजीनगर. 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर. 
१३) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
१४) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


